शासन शुध्दीपत्रक - राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा या योजना 
अतंर्गत सन २०२०-२१ मधील मंजूर तालुका 
ग्रामपंचायत आणि विकासकामात बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०२१/प्र.क्र. ५५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-१०.०२/ प्र.क्र. १२८/अर्थोपाय, 
दि.०६/०६/२००८ 
२. शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१६९/का.९, 
दि. २६/०३/२०२१. 
३. मा. श्री. अमोल रामकृष्ण मिटकरी, वि.प.स. यांनी मा. मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) 
यांना संबोधित केलेले दि. १०/०५/२०२१ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये अ. क्र. १९ मध्ये अकोला जिल्हातील 
ता.अकोला, ग्रा.पं. गोरेगांव खुर्द आणि ता. मुर्तिजापूर, ग्रा.पं. उमरी अरब करिता खालील प्रमाणे मान्यता 
देण्यात आली होती. 


अ. ' जिल्हा तालुका ग्रामपंचायती क्र. कामांचे नांव मंजूर निधी 
क्र. चे नाव (रू. लक्ष) 


१९ अकोला अकोला गोरेगांव खुर्द ८९ शेख गफ्फार यांचे घर ते नाल्यापर्यंत सिमेंट १० लाख 
काँक्रीट नाली बांधकाम करणे 


मुर्तिजापूर उमरी अरब ।९१ कब्रस्तान तार कुंपण व पेव्हर्स ब्लॉक १० लाख 
बसविणे. 


एकूण रुपये २० लाख 


उक्त सदंर्भ क्र. ३च्या विनंती पत्रानुसार वरील दि.२६/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट "अ" मधील अ.क्र.१९ येथील अकोला जिल्हयातील, तालुका अकोला व तालुका 
मुर्तिजापूरकरिता मंजूर विकासकामांसाठी वितरीत केळेळा निधी अकोला जिल्हयातील तालुका, 
ग्रामपंचायतीं व कामांच्या रकान्यामध्ये अशंत: बदल करुन खालीलप्रमाणे कामे करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०२१/प्र.क्र. ५५/का.९ 


अ. | जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतींचे | क्र. कामांचे नांव मंजूर निधी 

क्र नाव (रू. लक्ष) 

१९ अकोला अकोट कुटासा ।८९ ARM बाबा दर्गा ते कब्रस्थान सिमेंट १० लाख 
काँक्रीट रस्ता. 


बाळापुर  देगांव ९१ मुस्लीम कब्रस्थान करीता सिमेंट काँक्रीट १० लाख 
रस्ता करणे. 


एकूण रुपये २० लाख 


2. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२१०८०६१७१३१५३११४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dinesh M. 
Sonavane = : 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

g. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०. संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 

१२.मा. मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी), 
१४.निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


